“उद्योग सहसंचालक, गट-अ” या संवर्गाची 
दि.१.०१.२०२३ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.१८३/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.६.२०२१. 
२) या विभागागाचे शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२०२२/५६/प्र.क्र. १५/उद्योग -३, 
दि. ३०/०५/२०२३. 
3) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.ठस/आस्थापना-१/अंतिम ज्ये.सू./उससं (गट- 
ओ/२०२३/ओ-१, दि. ०५/०१/२०२३. 


शासन परिपत्रक :- 
उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग सहसंचालक, गट-अ” या संवर्गाची दि. 


०१/०१/२०२२ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भीय क्र. २ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 


आली आहे. सन २०२१ या कॅलेंडर वर्षात सदर ज्येष्ठतासूचीतील अ.क्र. ३ वरील अधिकारी श्री. ब.सू. 


जोशी हे नियत वयोमानानुसार दि. ३१/०७/२०२१ रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. सन २०२२ या 


कॅलेंडर वर्षात उद्योग सहसंचालक, गट-अ या संवर्गात सेवानिवृत्ती, राजीनामा व निधन या कारणांनी 


कोणतेहे पद रिक्‍त झाळेळे नाही. तसेच पदोन्नतीने सदर संवर्गात कोणत्याही अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती 


करण्यात आलेली नाही. सबब सदर संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 


करण्याबाबत उद्योग संचालनालयाने संदर्भ क्र. 3 च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उपरोक्त बाब विचारात घेता, उद्योग सहसंचालक, गट-अ या संवर्गाची दि. १/१/२०२३ ची 


अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्ठ-३ प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, 


यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील 


अंतिम न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास, त्यानुसार सदर 


ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.१८३/उद्योग-३ 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३११०८११०८४३०११० असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SHASHANK TUKARAM 
सोबत “णा परिशिष्ट-३ 5 H AS H A N K Oho SHASHANK TUKARAM 
TUKARAM GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 


= INDUSTRIES ENERGY LABOUR AND 


C H AVA N MINING DEPARTMENT 


Date: 2023.11.08 11:09:13 +05'30' 


(211 चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२) संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
३) निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


'परिशिष्ट-तीन 
दरवषी ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याचा विहित नमूना (नियम ५) 
९. संवर्गाचे नाव - उद्योग सह संचालक (गट-अ) 


२. वेतन श्रेणी - एस-२५, ७८८००-२०९२०० 
३. दि.९ जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२२ ते 32.22.2022 या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची ) 
अ.क्र | नियम ३ (२) शासकीय संबंधीत पदावर जन्मदिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) (अ) Rea = | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक शेरा 
(ब)नुसार । अधिकाऱ्याचे नाव |नियुक्‍तीचा मार्ग नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठता क्रमांक प्रत्यक्ष रूजू दिनांक 


ee 


श्री.शै.गि.राजपूत 


श्री.स.सं.सुरवसे 


पदोन्नती 


०१.०६.१९६७ 


०५.०१.१९६८ 


fast. (अ) 
(वैध) 


अनुसूचित जाती 
(वेध) 


०१.०९.२०१५ 


२०.०६.२०१४ 


०१.०९.२०१५ 
(मानीव दि. 
१७.०६.२०१४) 


२०.०६.२०१९४ 


२३१.०५.२०२५ 


२३१.०१.२०२६ 


एम.ई. 
(मेक-डिझाईन) 
(विशेष प्राविण्यासह) 
एम.बी.ए. 


शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१५/प्र.क्र.२६/ 
उद्योग-३, दि.२६.०८.२०१५ अन्वये 
उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 


शासन ज्ञापन क्र.इएसटी-२०१५/६९७/प्र.क्र.१३४ 


उद्योग-३ दि.०१.०६.२०१८ अन्वये 

श्री शे.ग.राजपूत यांना सेबाकनिष्ठ असलेले 
श्री वि.ल.राजाळे, उ.स.सं. यांचा पदोन्नतीचा 
(प्रत्यक्षात रूजू दिनांक) १७.०६.२०१४ हा 
मानिव दिनांक मंजूर करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१२१२/प्र.क्र.३३/ 
उद्योग-३, दि.१०.०६.२०१४ अन्वये 
उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी 


पदोन्नती 


१२.०२.१९६४ 


BROS. RORY 


३१.०८.२०१५ 


२८.०२.२०२२ 


बी.ई. 
(इलेक्ट्रिकल) 


शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१५/प्र.क्र.२६/ 
उद्योग-३, दि.२६.०८.२०१५ अन्वये 
उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 


तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 
दि.२८.०२.२०२२ रोजी सेवानिवृत्त 


AAT. ALAR 


पदोन्नती 


१८.०८.१९६७ 


भ.जमाती (ब) 
(वैध) 


१२.१२.२०१९ 


१२.१२.२०१९ 


२३१.०८.२०२५ 


B.E.(Mech) 


(थर्मल इंजि.) 


M.B.A. 
(Pers Mayot) 


शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१२१५/२७१/ प्र.क्र.१५/ 
उद्योग-३, दि.१०.०२.२०१६ अन्वये अधिक्षकिय 
उद्योग अधिकारी (गट-अ) या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती."उद्योग सह संचालक (गट-अ)" 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात दि १३.११.२०१९ 
अन्वये पदोन्नती. 


नियम ३ (२) शासकीय संबंधीत पदावर जन्मदिनांक नियम ३ (२) (अ) 
(ब)नुसार । अधिकाऱ्याचे नाव |नियुक्‍तीचा मार्ग नुसार संवर्गात 
ज्येष्ठता क्रमांक प्रत्यक्ष रूजू दिनांक 


०७.१०.१९६५ 


अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट-अ) 

या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 

शासन निणंय क्र.इएसटी-२०२०/३४८/प्र.क्र.६०/ 
उद्योग-३, दि.०५.०३.२०२१ अन्वये 

उद्योग सह संचाळक (गट अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


१७.१२.१९६५ ०८.०३.२०२१ ०८.०३.२०२१ | २३१.१२.२०२३ | बो. ,न.क्र.पदान्न-१२१६/१८८७/प्र.क्र.८७/उ-३, 
दि.२६.१२.२०१६ अन्वये उद्योग उप संचालक 
(तां.) (गट अ) या पदावरुन 
अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट अ) 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
(रुजू दि.०७.०१.२०१७) 
शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०२०/३४८/प्र.क्र.६०/ 
उद्योग-३, दि.०५.०३.२०२१ अन्वये 
उद्योग सह संचाळक (गट अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


०३.०७.१९७१ १५.०३.२०२१ ०९.०३.२०२१ | ३१.०७.२०२९ Us. ; 2 क्र 
अधिकारी (गट-अ) या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती. 
शासन निणंय क्र.इएसटी-२०२०/३४८/प्र.क्र.६०/ 
उद्योग-३, दि.०५.०३.२०२१ अन्वये 
उद्योग सह संचाळक (गट अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 

०२.०७.१९६५ ०९.०३.२०२१ ०९.०३.२०२१ | २१.०७.२०२३ : R ,क्र. 
अधिकारी (गट-अ) या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती. 
शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०२०/३४८/प्र.क्र.६०/ 
उद्योग-३, दि.०५.०३.२०२१ अन्वये 
उद्योग सह संचाळक (गट अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


SHASHANK TUKARAM CHAVAN 0 णय © 


(शशांक चव्हाण ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


